मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी 
टंचाईवर मात करण्यासाठी औरंगाबाद व 
जालना या दोन जिल्ह्यात मराठवाडा 
ग्रीडची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी-२०१९/प्र.क्र.८९/पापु-१८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: मवॉग्री-२०१८/प्र.क्र.३९/पापु-१८, दिनांक २७ मार्च, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मवॉग्री-२०१९/प्र.क्र.२८८/पापु-१८, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ 
३) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे जा.क्र. मजीप्रा/सस/तांशा-१/६०४(३), दि.०१ 
जुले, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी वॉटर ग्रीड 
योजनेचा पुर्व व्यवहार्यता अहवाल तयार करणेकरिता सर्वेक्षण व इतर प्रशासकीय कामासाठी इस्त्रायल 
सरकारच्या मे. मेकोरोट कंपनीसोबत दि.१८ जानेवारी, २०१८ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला 
आहे. त्यानंतर दि.२१ फ़ेब्रुवारी, २०१८ रोजी सर्वकष करार करण्यात आला आहे. या सर्वकष 
करारानुसार कंपनीमार्फ़त मराठवाड्यातील ग्रीडसाठी सहा अहवाल व प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक 
संकल्पन अहवाल सादर करावयाचे आहे. 


या अनुषंगाने दि.२४.०२.२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 
मराठवाडा विभागासाठी प्रथमत: पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रीडची निर्मिती करणे व सदर कामाचे 
नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फ़त करण्यास 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली. 


तद्नुषंगाने सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये 
औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी मे. मेकोरोट यांनी सादर केलेले प्राथमिक संकल्पन अहवाल 
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी रु.२७६४.४६ कोटी व जालना 


शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी-२०१९/प्र.क्र.८९/पापु-१८ 


जिल्ह्यासाठी रु.१५२९.०१ कोटी असे एकूण रु.४२९३.४७ कोटी इतक्या किंमतीचे आहेत. यास 
प्रशासकीय मान्यता तसेच RFQ जाहीर करण्यास मान्यता दि.२३.०७.२०१९ रोजीच्या मंत्रीमंडळ 
बैठकीत देण्यात आली. या अनुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
प्रस्तावात नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मराठवाडा ग्रीड अंतर्गत औरंगाबाद व 


जालना या दोन जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्राथमिक संकल्पन अहवालाच्या अनुक्रमे 
रु.२७६४.४६ कोटी व रु.१५२९.०१ कोटी अशा एकूण रु.४२९३.४७ कोटी या अंदाजित (अक्षरी रुपये चार 
हजार दोनशे त्र्याण्णव कोटी सतेचाळीस लाख फ़क्त) रकमेस प्रशासकीय मान्यता पुढील अटीच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) सदर काम करण्यासाठी हायब्रीड sydd मॉडेलवर (HAM) आधारित निविदा काढण्यासाठी 
प्रथम पात्रता अर्ज “RFQ” मागविण्यात यावेत. 


2) “RFQ” अंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या सर्व बाबींचा समावेडा करुन (वित्तीय भार व वर्ष निहाय्य 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीचे वेळापत्रकासह) मसुद्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 


3) “RFQ” काढण्यादरम्यानच्या काळात यासाठी करावयाचा Concession Agreement व RFP 
(Request for Proposal) तयार करुन मसुद्यासह मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी सादर करावे. 


४ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फ़त ही प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने व स्पर्धात्मक होईल हे पहावे. 


२. या योजनेवर होणारा खर्च सन २०१९-२० मध्ये मागणी क्र. वाय-२, २२१५ पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता, ०१ पाणीपुरवठा, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत 
अनुदाने, (०२) (०१) मराठवाडा एकात्मिक ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा योजनेसाठी सहायक अनुदान 
(२२१५ ए०२३)-३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१९५/१९/व्यय-३, दिनांक ०७ 
ऑगस्ट, २०१९ च्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी-२०१९/प्र.क्र.८९/पापु-१८ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२६१५५१५३६९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Sham La 


Goyal 


(शाम लाल गोयल) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
४) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
८) मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) सर्व अप्पर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
१०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
११) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 
१२) विभागीय आयुक्‍त (सवी 
१३) संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१४) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था बेलापूर, नवी मुंबई.. 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/जालना/बीड/ 
हिंगोली/परभणी/लातुर/नांदेड/उस्मानाबाद. 
१७)मुख्य अभियंता (सर्व) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
१८)अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
१९) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२०)पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रण अधिकारी व सर्व कार्यासने. 
२१) शासकीय आय.आय.टी.संस्था, पवई,मुंबई. 
२२) सर्व शासकीय अभियांत्रिकी (पदविका) महाविद्यालये 
२३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 
२५) निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१८ 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


